WT 2093-2098 ते सन २०१९-२०२० या 
कालावधीकरीता प्रति बस प्रति वर्ष निश्चित केलेल्या 
सुधारित दरानुसार निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- माविका-२०२१/प्र.क्र.१/कार्या.१४१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा:- 
१. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. माविमि-२०१०/प्र.क्र.८१/का.१४१८,दि.१९ जुळे, २०११ 
२. नियोजन विभाग, झासन निर्णय क्र. माविका-२०१२/प्र.क्र.६९/का.१४१८,दि.१२ जुले, २०१२ 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. माविका-२०१३/प्र.क्र.9७१/का.१४१८,दि.१ मार्च, २०१४ 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. माविका-२०२१/प्र.क्र.१/कार्या.१४१८,दि.३० मार्च, २०२१ 
५. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. माविका-२०२१/प्र.क्र.१/कार्या.१४१८,दि. १८ मे, २०२१ 
प्रस्तावना:- 


AN 


oe 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. माविमि-२०१०/प्र.क्र.८१/का.१४१८, दि. १९ जुले, २०११ 
अन्वये “मानव विकास कार्यक्रम” अंतर्गत “ग्रामीण भागातील सर्वच मुलींना इयत्ता १२ वी पर्यंत शिक्षण घेणे 
शक्‍य व्हावे, या करीता गाव ते शाळा या दरम्यान वाहतुकीची सोय उपलब्ध करून देणे” या शिक्षणविषयक 
योजनेचा समावेश करण्यात आलेला होता. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाला एकूण 
८७२ बसेसकरीता सन २०१३-१४ पासून “आयुक्‍त, मानव विकास, औरंगाबाद” यांचेमार्फत प्रदान करण्यात 
येणाऱ्या प्रति वर्ष प्रति बस रू. ७.०४ लक्ष या आवर्ती खर्चात वाढ करण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य परिवहन 
महामंडळाकडून वेळोवेळी नियोजन विभागाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार तसेच इंधन किंमतीची 
दरवाढ, चालनीय किलोमीटर तफावत, चालक व वाहक यांची वेतनवाढ व बसेसच्या देखभाल व दुरूस्तीचा 
वाढीव खर्च इत्यादींचा विचार करून पूर्वलक्षी प्रभावाने “ग्रामीण भागातील सर्वच मुलींना इयत्ता १२ वी पर्यंत 
शिक्षण घेणे शक्‍य व्हावे, या करीता “गाव ते शाळा” यादरम्यान वाहतुकीची सोय उपलब्ध करून देणे” या 
योजनेस नियोजन विभागाच्या शासन निर्णय क्र. माविका-२०२१/प्र.क्र.१/कार्या.१४१८, दि. ३०.०३.२०२१ 
अन्वये सन २०१३-१४ पासून दरवाढ अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन 
महामंडळाकडून “आयुक्‍त, मानव विकास, औरंगाबाद” यांचेमार्फत व नियोजन विभागाकडे उपलब्ध करून 
दिलेल्या माहितीनुसार रू.७.०४ लक्ष प्रति बस प्रति वर्ष असणाऱ्या आवर्ती खर्चाची दरवाढ करण्यात आली 
असून; सन २०१३-१४ ते सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता प्रति वर्ष प्रति बसच्या आवर्ती खर्चाचे 
सुधारीत दर निश्चित करण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास सन 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०२१/प्र.क्र.१/कार्या.१४१८ 


२०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता एकूण रू. ४२८,८८,६२,२००/- (रू. चारशे अठ्ठावीस कोटी अठ्ठ्याऐंशी 
लक्ष बासष्ट हजार Gal फक्त) पैकी दिनांक १८.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये पहिल्या टप्प्यातील रु. 
१९७,५८,४०,०००/- (रूपये एकशे सत्त्याण्णव कोटी अठ्ठावन्न लक्ष चाळीस हजार फक्त) इतके अनुदान 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांना “आयुक्‍त, मानव विकास, औरंगाबाद” यांचे मार्फत उपलब्ध 
करून देण्यात आळे आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास सन २०२१-२२ मध्ये 
देय असणारा उर्वरीत निधी रु. २३१,३०,२२,२००/- (रूपये eal एकतीस कोटी तीस लक्ष बावीस हजार 
दोनशे फक्त) उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


SIR निर्णय:- 


“मानव विकास कार्यक्रम” अंतर्गत “ग्रामीण भागातील सर्वच मुलींना इयत्ता १२ वी पर्यंत शिक्षण 
घेणे शक्‍य व्हावे, याकरीता गांव ते शाळा दरम्यान वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून देणे” या योजनेंतर्गत 
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसकरीता आवर्ती खर्चाचे सन २०१३-१४ पासून सन २०१३- 
२०१४ ते सन २०१९-२०२० या कालावधीकरीता प्रति वर्ष प्रति बस च्या आवर्ती खर्चाचे सुधारीत दर 
निश्चितीनंतर महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळास एकूण रू. ४२८,८८,६२,२००/- (रू. चारशे अठ्ठावीस 
कोटी ASIA लक्ष बासष्ट हजार दोनशे फक्त) इतकी रक्‍कम “मानव विकास कार्यक्रम” अंतर्गत आर्थिक 
वर्ष सन २०२१-२२ मध्ये नियोजन विभागाच्या “मागणी क्रमांक. ओ-१,२०५३ जिल्हा प्रशासन, ०९३, जिल्हा 
आस्थापना, पंचवार्षिक योजना अतर्गत (०४) (०१) मानव विकास निर्देशांक वृद्धी करणे (२०५३१२३१) 
दत्तमत” या लेखाशीर्षाअंतर्गत “३१-सहायक अनुदान वेतनेतर” या उद्दिष्टाखाली अर्थसंकल्पित 
तरतुदीमधून प्रदान करण्याचा निर्णय नियोजन विभागाच्या दिनांक ३०/०३/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
घेण्यात आला आहे. तसेच दिनांक १८.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये पहिल्या टप्प्यातील रु. 
१९७,५८,४०,०००/- (रूपये एकशे सत्त्याण्णव कोटी अठ्ठावन्न लक्ष चाळीस हजार फक्त) इतके अनुदान 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांना “आयुक्‍त, मानव विकास, औरंगाबाद” यांचे मार्फत उपलब्ध 
करून देण्यात आले आहे. 


2. “आयुक्‍त, मानव विकास, औरंगाबाद” यांनी वर दर्डविल्यानुसार सन 2029-22 या आर्थिक 
वर्षाकरीता एकूण रू. ४२८,८८,६२,२००/- (रू. चारशे अठ्ठावीस कोटी अठ्ठ्याऐंशी लक्ष बासष्ट हजार 
दोनशे फक्त) पैकी दुसऱ्या टप्प्यातील उर्वरीत रु. २३१,३०,२२,२००/- (रूपये दोनशे एकतीस कोटी तीस 
लक्ष बावीस हजार दोनशे फक्त) इतके अनुदान आहरीत करून “महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळ, मुंबई” यांना उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०२१/प्र.क्र.१/कार्या.१४१८ 


3. “आयुक्‍त, मानव विकास, औरंगाबाद” यांनी उपरोक्त खर्च हा “मागणी क्रमांक ओ-१,२०५३ 
जिल्हा प्रशासन, ०९३, जिल्हा आस्थापना,पंचवार्षिक योजना अतर्गत (08) (०१) मानव विकास निर्देशांक 
वृद्धी करणे (20439239) दत्तमत”“या लेखाशीर्षाअंतर्गत “३१-सहायक अनुदान वेतनेतर” या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ या वित्तिय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागवावा. 


Os महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून; त्याचा संकेताक २०२११०१२१४४१३६०३१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjeev Harishchandra Dhuri 
Date: 2021.10.12 14:45:10 +05'30' 


(सं.ह.धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान महालेखापाल -१/२ (लेखा अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सवी), मंत्रालय, मुंबई 

१०. महाव्यवस्थापक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, मुंबई 

११. आयुक्त, मानव विकास आयुक्तालय, बाबा पेट्रोलपंपाजवळ, अदाळत रोड, औरंगाबाद 
१२. विभागीय आयुक्त (सर्व) 

१३. जिल्हाधिकारी (सवी 

१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्वी 

. सह सचिव/उप सचिव(सवी, नियोजन विभाग, मंत्रालय 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७. उपायुक्‍त ( नियोजन), विभागीय कार्यालय (सर्व) 

१८. जिल्हा नियोजन अधिकारी (सर्व 

१९. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

२०. निवड नस्ती. 


-0 
— 
es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


